केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४” या 
योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत पहिल्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F.No.¥¥(9)/PF-S/2023-2w 
(CAPEX), दि.०३.०२.२०२३ 
२) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No.¥¥(9)/PF-S/2023-28 
(CAPEX), दि.०७.०२.२०२३. 
3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे पत्र क्र. F.No.¥¥(9)/PF-S/2023-2¥ (CAPEX)- 
Maharashtra, दि.२८.०६.२०२३ 
४ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे निधी वितरण आदेशा H.F.No.8¥(9)/PF-S/2023- 
28 (CAPEX)- Maharashtra-SACE-28, दि.२७.०९.२०२३. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५११/२०/कोषा प्रश्ञा-५, 
दि.१३.३.२०२० व ३.३.२०२१ 
६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि. १.७.२०२१ 
७ नगर विकास विभाग, शासन निर्ण क्र.सिआयडी-३३२२/प्र.क्र.१३/नवि-१०, 
दि.७.१०.२०२२ व दि.१७.१०.२०२२. 
८) वित्त विभाग, पत्र क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.९/अर्थ-३, दि.०५.१०.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या सन २०२३-२४ साठी " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य २०२३- 
२४" या योजनेंतर्गत राज्य शासनास भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या 
स्वरूपात विशेष आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येत आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या व्यय विभागाने 
दिनांक ०३.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केली आहेत. केंद्र 
शासनाच्या दि.०७.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वाटपासंदर्भात विहीत 
कार्यप्रणालीचे व वित्त विभागाच्या दि१३.३.२०२०, दि.३.३.२०२१ व दि.१.७.२०२१ अन्वये निश्चित 
कार्यप्रणालीचे पालन करणे आवश्यक आहे. सदर निधी अर्थसंकल्पीत करुन वितरित करणेसाठी संदर्भीय 
क्र.७ च्या शासन निर्णयान्वये "नोडल अधिकारी" यांची नेमणुक करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 


०२. केंद्र शासनाच्या भांडवली गुंतवणूकीच्या विशहोष सहाय्य योजना २०२३-२४ च्या भाग-१ अंतर्गत 


संचालक, नगर रचना पुणे, सिडको, नवी मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पुणे महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी विविध प्रकल्पांचे प्रस्ताव वित्त विभागामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात 


आले होते. केंद्र शासनाच्या दि.२८.०६.२०२३ च्या आदेशान्वये सदर प्रकल्पांना मंजुरी प्राप्त झाली असून, 
दि.२७.०९.२०२३ च्या आदेशान्वये, निधी मंजुर केला आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने 
दि.५.१०.२०२३ च्या पत्रान्वये मागील वर्षाचा अखर्चित निधी विचारात घेवून एकूण रू.२१७.८४८४ कोटी 


निधी नगर विकास विभागाच्या प्रकल्पांसाठी वितरीत केला आहे. सदर मंजूर रकमेचा पहिला हप्ता 
रू.२१७.८४८४ कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय : - 


१. केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४ या योजनेच्या भाग-१ 


अंतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या निधीनुसार सन २०२३-२४ या चालू वित्तीय वर्षातील 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून पहिल्या हफ्त्याचा निधी रु.२१७,८४,८४,०००/- (अक्षरी रुपये दोनशे 
सतरा कोटी चौऱ्याऐंशी लाख चौऱ्याऐंशी हजार फक्त) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व 


पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना प्रकल्पनिहाय वितरीत करण्यास खालीलप्रमाणे 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अ. प्रकल्पाचे नाव मंजूर रक्‍कम | या आदेशाद्वारे । अंमलबजावणी 
क्र. (रू.कोटी) | वितरीत रक्‍कम | यंत्रणा 
(पहिला हप्ता) 
(रू.कोटी) 
Airoli Katai Naka Road Project 2919.98 ६५ 
2 | Widening and Construction of Railway २५ ०.२९ 
over Bridge at Kopri on EEH in Thane 
City 
3 | Sewari Warli Elevated Connector 200 ५५ MMRDA 
4 | Santacruz Chember link road Phase-II (94 22.4408 
5 | Construction of Integrated Double / | १५४ 
Decker Flyover with Metro at 
University circle, Pune 
7 Maan-Hinjawadi Shivajinagar Pune ७५ ३५ PMRDA 
Metro Line 3 Project Heightening and 
conversion of 220/132KV overhead 
line liftinging the metro rail alignment 
to underground cables 
7 | Maan-Hinjwadi to Shivajinagar Shifting २५ २४ 
of NON-EHV electrical water supply, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 


drainage, storm water lines liftinging 
the metro rail alignment 


एकूण 999.08 219.6828 


. उपरोक्त प्रकल्पांसाठी वितरीत केलेला निधी “ मागणी क्रमांक - एफ-०७, ६२१७, नगर 


विकासासाठी कर्जे ०१ राज्य भांडवली विकास १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांसाठी 


कर्जे (०१) केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवळी गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 


बिनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा १००%) (०१) (०१) भांडवली कामे (योजना भाग-१) (६२१७०९७५) 
(कार्यक्रम), ५५ कर्जे व आगाऊ रकमा” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील मंजूर 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावा. 


. उपरोक्त लेखाशीर्षाखालील निधी आहरित करण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, 


नवि-५ (रोखशाखा), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” तसेच सह/उप सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 


“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम आहरण व संवितरण 


अधिकारी यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे देयके सादर करून प्राप्त निधी मुंबई 


महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना देण्यासाठी 


त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि-३१ 


कार्यासनाने करावी. सदरचे निधी वितरण हे बिनशर्त स्वरुपाचे आहे. 


, केद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशोष सहाय्य योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत वितरीत 


करण्यात आलेला निधीसंदर्भात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पुणे महानगर प्रदेश 


विकास प्राधिकरणाने महालेखापाल यांनी विहित केलेल्या नमुन्यात लेखे ठेवावेत. 


. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये नागरी सुधारणा अंतर्गत प्राप्त झालेला व अखर्चित असलेला 


रु.७८२.२०१६ कोटी निधी मंजूर प्रकल्पावर संचाळक, नगर रचना व सिडको, नवी मुंबई यांनी 


तातडीने खर्च करुन सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास दि.२७.१०.२०२३ पर्यंत सादर 
करावीत. 


या आदेशान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने ज्या प्रकल्पांसाठी मंजूर केला आहे, त्याच 


प्रकल्पांसाठी व त्यातील प्रयोजनासाठीच खर्च होईल याची खबरदारी मुंबई महानगर प्रदेश 


विकास प्राधिकरण व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने घ्यावी व अशा खर्चाचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र शासनास दि.२७.१०.२०२३ पर्यंत शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 


८. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपश्लील प्रत्येक 


महिन्याला राज्य शासनास सह/उप सचिव (नवि-१० / नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय 


यांना सादर करण्यात यावा. तसेच लेखापरिक्षणासाठी शासनांस/झासनाने नियुक्‍त केलेल्या 


यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्यात यावा. 


९. सदर योजनेच्या भाग-१ अंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या कर्जावरील व्याज “०२१७- 


नगर विकास, ६० - इतर नगर विकास योजना, ८०१- अनुदानग्राहीकडून अखर्चित शिलकींवरील 


व्याज किंवा इतर जमा रकमा, (०१) व्याज, (०१)(०१) सिंगळ नोडल एजन्सी खात्यातील अखर्चित 


शिलकींवरील व्याज (०२१७०२१२)” या लेखाशिर्षाखाली राज्य शासनाकडे जमा करावे व भरणा 


केलेल्या रक्कमेच्या चलनाची प्रत शासनास सादर करावी. 


१०.केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने दि.०३.०२.२०२३ व दि.०७.०२.२०२३ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना 


विचारात घेवून प्रकल्पनिहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करावा तसेच राज्य 


शासनाच्या दि.१.७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 


११.सदर निधी वितरण आदेडा वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.६ येथील पत्रान्वये दिलेल्या विभागात 


प्राप्त्‌ मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥08१59॥॥8.00०९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१०१०३५५३९५२५ असा 
आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 


DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

5 H | N D E 5 U B RAO GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dcaleb8ab5485 
9eae7920c9d0d1f622, postalCode=400032, st=Maharashti 


Ir 
NARAYAN ‘ialNumber=E5BB5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E01301 
(७ 
NARAYAN 


C1BOFB615DC6CCE4812BDED257, ‘SHINDE SUBRA\ 


(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/३०४/प्र.क्र.५३/नवि-१० 


९. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई. 
१०. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,पुणे. 
११. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 

१२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

१३. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- १/२, मुंबई/ नागपुर 

१४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती (नवि-१०. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


